महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या 
विद्यापीठास सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
लेखाशिर्ष (२४०१८२९१) अंतर्गत अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१२३(भाग-१)/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७/०९/२०२२ 


वाचा :- १ शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक : मफुकृवि-२००९/३४१/प्र. क्र. १३८/७-अ, 

दि. १९ /६/२०१३, 

२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 

3) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि-लेखा-२/८८/२०२२ 
दि.१९/०५/२०२२. 

४) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि/लेखा-२/१३६/२०२२ 
दि.०१.०६/२०२२. 

५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : बीयुडी - २०२२/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 
दि. २५ ऑगस्ट, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 


कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत कृषि महाविद्यालय, नंदुरबार येथील कर्मचा-यांच्या 


वेतनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी 


त्यांच्या संदर्भाधीन क्र.३ व ४ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता " मागणी क्र. टी-५, २४०१, पीक संवर्धन, पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, 


राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३६-सहायक 


अनुदाने (वेतन) (२४०१ ८२९१)" या लेखाशीर्षांतर्गत रुपये १००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१२३(भाग-१)/७-अ, 


फक्त) इतकी वार्षिक तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आळी आहे. सदर तरतूदी पैकी कृषि 


महाविद्यालय, नंदुरबार येथील कर्मचा-यांच्या वेतनाकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून ५० टक्के मर्यादेत रु.५०.०० लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
य नाव | बाब सन २०२२-२३ सन २०२२-२३ 
करिता करिता वितरीत 
अर्थसंकल्पीत । करावयाचे अनुदान 
तरतूद (५०% मर्यादेत) 
a neers २ 3 8 4 
कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान | (२४०१ ८२९१) | ३६, सहायक १००.०० ५०.०० 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अनुदाने (वेतन) 
अंतर्गत नंदुरबार येथील कृषि 
महाविद्यालय. 
०१-पिकसंवर्धन 
एकूण १००,०० ५०.०० 


२. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शार्तींच्या अधिन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


१. वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

२. वरील मंजूर अनुदानाचा प्रत्यक्ष खर्च, मंजूर पदसंख्या व वितरीत अनुदानाचा विनियोग कृषि 
विद्यापीठाने प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस शासनास सादर करावा. कृषि विद्यापीठाने 
उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील जी 
पदे / बाबी, योजनांतर्गत योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, त्या 
पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्‍त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त असल्यामुळे 
अथवा अन्य बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास, सदर 
अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 
तथापि, सन २०२२-२३ मध्ये उपलब्ध झालेले अनुदान मंजूर मासिक वितरण विवरणपत्रानुसार 
खर्च करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१२३(भाग-१)/७-अ, 


३. 


. उपलेखाशिर्षनेहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 


कारणास्तव अखर्चित/शिल्लक राहीला/राहणार असेळ तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी 
शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा 
खर्च करु नये. 


. प्रत्येक उपलेखाशीर्ष/गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 
. सन २०२२-२३ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 


योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिलूक अनुदान याबाबतचा अहवाल 
सादर करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील 
शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच अनुदानाची 
मागणी करण्यात यावी. 


, विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व add 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


. उप विभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर यांनी वरीलप्रमाणे " मागणी क्र. टी-५, २४०१- पीक 


संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम), ३६,सहायक अनुदाने (वेतन) (२४०१ ८२९१) " या उपशीर्षातर्गत वितरीत 
करण्यात आलेले उपरोक्‍त अनुदान नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना अदा 
करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. 


. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


मंजूर अनुदान लेखाशिर्ष 


रु. ५०,००,०००/- मागणी क्र. टी-५, २४०१- पीक संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१)जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(09)(03) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), 
३६,सहायक अनुदाने (वेतन) (२४०१ ८२९१) 


सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१२३(भाग-१)/७-अ, 


तरतुदींस अनुसरुन तसेच आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी - 


२०२२/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, दि. २५ ऑगस्ट, २०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०९०७१७१३१३०१०१ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 

M ITA | | KA | p F H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=22dfe162525b696c1facc3a8ddb26b639c76b455434e4cad 
bb3cd50474dcc58f, postalCode=400032, st=Maharashti 


CHAUDHARI 11 /1_8 
(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक, 
५. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
६. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर, 
१०.उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१२.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१३.जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१५.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१६.उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-२/कार्यासन-६/ कार्यासन-९), मंत्रालय, 
मुंबई, 
१७.वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प - १३ / अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई, 
१८.कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक - २3 / ६ओ/, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


